राज्यातील कारागृहांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 
खरेदी प्रक्रियेसंदर्भात “सक्षम प्राधिकारी” नियुक्‍त 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०७२४/प्र.क्र.११०/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४ ०० ०३२ 
दिनांक-१५ जुले, २०२४ 


संदर्भः- उद्योग, ऊर्जा व कामगारविभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२ भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६ 

प्रस्तावना:- 

कारागृह विभागामार्फत राज्यातील कारागृहांसाठी अन्नधान्य व इतर खाद्योपयोगी वस्तूंची खरेदी 
करण्याकरीता तसेच कारागृहांशी संबंधित विविध योजनांतर्गत उपकरणे व अन्य वस्तूंची खरेदी, निविदा 
प्रक्रिया राबवून संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबतच्या “शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीच्या नियमपुस्तिकेनुसार” करण्यात येते. सदर नियमपुस्तिकेतील प्रकरण 
क्रमांक ५ मधील नियम क्र.५.४ (बंदी घालणे/निलंबन/काढून टाकणे प्रकरणी करावयाची कार्यपध्दती) 
नुसार कारागृह विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या उक्त खरेदीसंबंधी “सक्षम प्राधिकारी” नियुक्‍त करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय:- 

कारागृह विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या खरेदीसंबंधी खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला:- 
१) संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबतच्या नियमपुस्तिकेतीळ नियम क्र.५.४-१ अन्वये अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची “सक्षम 
प्राधिकारी” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२) वरील नियम क्र.५.४-४ अन्वये “सक्षम प्राधिकारी” यांनी चौकशीचे कामकाज अर्ध-न्यायिक 
अधिकारात करावे. तसेच नियम क्र.५.४ मध्ये नमूद कार्यपध्दतीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करावी. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यातआला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७१५१३४२४३३१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VINAYAK SADASHIV CHAVAN 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOMI 


VINAYAK SADASHI\) दा 
CHAVAN it 


‘A4A26DC14D4429; 
100, cn=VINAYAK SADASHIV. 


(विनायक चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अपर पोलीस महासंचाक (कारागृह व सुधारसेवा), महाराष्ट राज्य, पुणे 

२) कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग/पश्चिम विभाग/मध्य विभाग/दक्षिण विभाग/नाशिक 
विभाग. 

३) निवड नस्ती, तुरुंग-२. 


